विकेंद्रित खरेदी योजना - पणन हंगाम २०२२- 
2023 समध्ये तांदूळ (CMR) साठवणुकीसाठी 
केंद्रीय वखार महामंडळाची (CWC) गोदामे 
भाडेतत्वावर घेणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांकः गोदाम- २०२३/प्र.क्र. २०/नापु-२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-१०१४/ प्र.क्र.१७/ नापू-२९, दिनांक १४.जानेवारी २०१६ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी१२२२ /प्र.क्र.१३४ /ना.पु.२९ दिनांक: १९ ऑक्टोबर,२०२२ 
३) शासन परिपत्रक क्रमांक:- धानभ-१२२२/प्र.क्र.१९३/नापु २९ दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


खरीप व रब्बी पणन हंगाम २०१६-१७ या दोन्ही हंगामापासून केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात 
“विकेंद्रित खरेदी योजना” (Decentralized Procurement Scheme) राबविण्याचा निर्णय शासनाने संदर्भ 
क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. त्यानुसार सदर योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात 
येत आहे. यापूर्वी भारतीय अन्न महामंडळामार्फत किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेतंर्गत धानाची 
भरडाई करून तयार होणारा तांदूळ त्यांच्या अखत्यारीतील गोदामांत जमा केला जात होता. तथापि पणन 
हंगाम २०१६-१७ पासून विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत तयार होणारा तांदूळ राज्य शासनाच्या गोदामात जमा 
करून लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो. किमान आधारभूत किंमत 
खरेदी योजनेंतर्गत तयार होणारा सीएमआर साठवणूकीकरिता झासनाच्या इतर विभागांची, महामंडळांची व 
केंद्र शासनाच्या महामंडळांची या कामासाठी मदत घेणे आवश्‍यक आहे. केंद्रीय वखार महामंडळ हा केंद्र 
शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक उपक्रम असून या सार्वजनिक उपक्रमामार्फत अन्नधान्य 
साठवणूकीसाठी राज्यात ब-याच ठिकाणी गोदामांची बांधकामे करण्यात आलेली आहेत. यापूर्वी भारतीय 
अन्न महामंडळामार्फत खरेदी होत असताना, केंद्रीय वखार महामंडळाची गोदामे भाडयाने घेतली जात होती. 
तरी सदर बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाकडून खरेदी केलेला तांदूळ किंवा अन्य धान्यसाठा 
साठवणूकीसाठी केंद्रीय वखार महामंडळाची गोदामे भाडे तत्वावर घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रीत खरेदी 
योजनेंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची भरडाई करुन प्राप्त होणारा तांदूळ 
CMR) साठवणूकीसाठी केंद्रीय वखार महामंडळाची गोदामे केंद्रीय वखार महामंडळाच्या प्रचलित अटी व 
शर्तीनुसार भाडेतत्वावर घेण्यात यावीत. 

केंद्रीय वखार महामंडळाची गोदामे भाडेतत्त्वावर घेतल्यास, संबंधित गोदामांमध्ये ज्या वेळी धान/ 
सीएमआर साठवणूक केली जाणार नाही त्यावेळी शासनास व केंद्रीय वखार महामंडळास संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी तसे कळवावे. कोणत्याही परिस्थितीत धान/ सीएमआर साठवणूक केली नसतानाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाम- २०२३/प्र.क्र. २०/नापु-२९ 
कालावधीतील भाडे अदा होणार नाही याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. साठवणूक 
नसल्याच्या कालावधीचे भाडे अदा केल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०२०८१५५७५९०९०६ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SATISH SHRIDHAR SUPE - 


सतीश सुपे 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,कनमुर हाऊस, मुंबई-४०० ००१. 

२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या, 
आदिवासी विकास भवन,जुना आग्रा रोड, नाशिक - ४२२ ००१. 

३) जिल्हाधिकारी सर्व. 

४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा मुंबई. 

५) जिल्हा पुरवठा अधिकारी,सर्व. 

६ सर व्यवस्थापक (महाराष्ट्र ,भारतीय अन्न महामंडळ, ५ वा माळा, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर, 
बोरीवली (पूर्वी, मुंबई-४०००६६ 

७) उपआयुक्त (पुरवठा), सर्व विभाग. 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 


१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधान परिषद 

२) सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य. 

३) अपर मुख्य सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती), 

७) खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती), 

९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
(१० प्रती) 

qo) संचालक, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई 

११) संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


